प्रादेशिक मनोरुग्णालय नागपूर करीता 
मनोविकारावरील औषध खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र. ६२/आरोग्य-८ 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१. 
दिनांक: २९ मार्च, २०१९. 


संदर्भ- 
१) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
संआसे/मनोविकारावरील औ/पसंक्षिप्त देयक/माआ/टे-२/४६०५-८/१९, दि.२९.३.२०१९. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.७.२०१७. 
प्रस्तावना :- 


अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई यांनी दि. २९.३.२०१९ अन्वये 


प्रादेशिक रुग्णालय, नागपूर येथील प्रादेशिक रुग्णालयामधील मनोविकारावरील रुग्णांकरीता 


औषध खरेदीचा प्रस्ताव सादर केला आहे, त्या अनुषंगाने सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 


देण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 


प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर येथील मनोविकारावरील रुग्णांकरीता औषध खरेदी 


करण्यासाठी रुपये ३१,८८,२५०/-(रु. एकतीस लाख अट्ड्याऐंशी हजार aaa! पन्नास रुपये 


फक्‍त ) इतक्या खर्चास लेखाशिर्ष क्र. २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य ०१ नागरी 


आरोग्य सेवा -विषमचिकित्सा ११० रुग्णालये व दवाखाने ०५ मनोरुग्णालय (०५)(०१) प्रादेशिक 


मनोरुग्णालये २१ पुरवठा व सामुग्री (२२१००२१७) या लेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०१८-१९ या 


आर्थिक वर्षात मंजूर असलेल्या अनुदानातून खालील अटींच्या अधिन राहून भागविण्यात यावा, 


विवरणपत्र 
औषधीचे नांव प्रस्तावित अंदाजित दर | मंजूरी साठी 
खरेदीची प्रती नग प्रस्तावित 
संख्या रुपयामध्ये । रक्‍कम रुपये 
पी Amitryptillin Hydrpcj;prode Tab १००००० १.७४ १७४०००/- 
25mg (377.1) 
carbameapine Tab 200mg(19602) q(90000 9.3 229000/- 
clobazam Tab 10mg (195.1) 20000 (9.0% १४०८००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र. ६२/आरोग्य-८ 


¥ clozapine Tab50mg(392.1) 80000 3.94 440000/- 

षु Divalproex sodium Tab 30000 ८.६४ २५९२००/- 
500mg(382.1) 

g Haloperidol Tab 1.5mg(387.3) २४०००० १.१६ २७८४००/- 
Lithium carbonate Tab १००००० १.२६ १२६०००/- 
300mg(383.1) 

Olanzapine Tab 5mg (391.1) 240000 २.४५ ६१२५००/- 

९ phenobarbitone Tab 30mg(190.1) ७५००० 439 ९९०००/- 

१० o | Phenobarbitone Tab 60mg(190.2) ५०००० १.३५ ६७५००/- 

ae q | Quetiapine Tab 100mg(395.2) ५०००० ४.९६ २४८०००/- 

१२ | Risperidone Tab 2mg 393.1) 240000 9.48 32 4000/- 

93 | sertraline Tab 50mg(381.1) 30000 ०.०८ १२८४००/- 

१४ | Trifluroperazine+Trihexyphenidyl २३५००० १.२७ २९८४५०/- 
51४ +2mg 

एकुण रु.एकतीस लाख अठयांऐंशी हजार दोनठो पन्नास फक्त ३१८८२५०/- 


उपरोक्त औषधी मनोविकारावरील मनोरुग्णांसाठी लागणारी असून सदर औषधी 


खरेदी करण्यासाठी खालील अटींच्या अधिन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे, 


१सदर औषधीची आवश्‍्यकता/मागणी याची शहानिशा/खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच 


सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


२)खरेदी करावयाच्या साहित्याचे विनिर्देशा तांत्रिक समितीने मान्य केल्याप्रमाणे मागणीपत्रात 


नमूद करण्याची कार्यक्रम प्रमुखांनी दक्षता घ्यावी. 


३)सदरहू बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक 


समिती/अधिकारी यांनी) मान्यता दिलेल्या विनिर्देशानूसार असावेत. तसेच सदर तांत्रिक 


विनिर्देश (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल stan 


रितीने तयार HSS नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. या बाबींची खरेदी करण्यात 


यावी.संबधीत अधिकारी याबाबत जबादार असतील. 


४ शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस २०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥ 


/उद्योग-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 


करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 


तरतुदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र. ६२/आरोग्य-८ 


५)खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/ पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post 


dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश असलेल्या 


वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


६)खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा खरेदी झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 


& distribution) करणे तसेच पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management ) 


आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी 


विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात 


यावी. 


७ सदर खर्च लेखाशिर्ष क्र २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य ०१ नागरी आरोग्य 


सेवा -विषमचिकित्सा ११० रुग्णालये व दवाखाने ०५ मनोरुग्णालय (०५)(०१) प्रादेशिक 


मनोरुग्णालये २१ पुरवठा व सामुग्री (२२१००२१७) या लेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०१८-१९ या 


आर्थिक वर्षात मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


८)सदर औषधीच्या खरेदीची feed (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


९)संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबवितांना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 


Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


qos निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१२३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 


दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 


पहिला, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ येथील 


अटींची पुर्तता करण्यात यावी. 


११)दिनांक २६.०७.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनूसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पुर्तता करण्याची संपुर्ण 


जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम प्रमुख यांची तसेच आरोग्य सेवा संचालनालयाची राहील. 


४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१२३/प्र.क्र.3०/ 2093/ विनियम, 


भाग-२, दि. १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 


१९७८, भाग-पहिळला, उपविभाग दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासकीय 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र. ६२/आरोग्य-८ 


विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानूसार सदरहू प्रस्तावास मान्यता देण्यात 


येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०३२८१६०२४८५३१७ असा 


आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


J a aa) S h e i Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 
DN 


: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15c982 
a aa S h e [ 6781 de5daa02a4ecf339fb1d0559ab9d6, 

serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3bea18F 

6d46feab420783e 1 2f260504f402b54de8c476, 


Ta d a V | Date: 2019.04.01 16:51:10 +05'30' 
(ज.स.तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

) व्यवस्थापकिय संचालक,हाफकीन बायो-फार्मास्टुटीकल्स कॉर्पोरेशन लिपरेल/मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

) सहसंचालक आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग), पुणे 

) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

qo) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११)अधिक्षक,प्रादेशिक मनोरुग्णालय ठाणे/रत्नागीरी /पुणे/नागपूर 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


